महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २७ मे, २०२१ 


१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्र.सासंमं-२०१०/प्र.क्र.२८/सांका-२, 
दिनांक १७ ऑगस्ट, २०१०. 

२. कार्यालयीन आदेशा क्र.सासंमं-१०१३/प्र.क्र.८४/२०१३/भाषा-३, 
दिनांक २० ऑगस्ट, २०१३ 

३. मराठी भाषा विभाग झासन निर्णय क्र. सासंमं-२०१८/प्र.क्र.१९/२०१८/भाषा-३, 
दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

मराठी भाषा विभागाच्या दिनांक २६.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि 
संस्कृती मंडळाची आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेशा 
होईपर्यंत या पैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मंडळाची पुनर्रचना 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावर खालील अध्यक्ष व सदस्यांची 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ३ वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत नियुक्‍ती 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पद 
१) डॉ. सदानंद मोरे अध्यक्ष 
2) डॉ.प्रज्ञा दया पवार सदस्य 
3) श्री.अरूण ad सदस्य 
¥) डॉ.रणधीर शिदे सदस्य 
4) श्रीमती निरजा सदस्य 
&) श्री.प्रेमानंद गज्वी सदस्य 
७) डॉ.नागनाथ कोतापल्ले सदस्य 
८) श्री.प्रविण बांदेकर सदस्य 
९) श्रीमती मोनिका गजेंद्रगडकर सदस्य 
qo)  । श्री.भारत सासणे सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०२०/प्र.क्र.६/भाषा-३ 


११) । श्री.फ.मु.शिदे सदस्य 
१२ | डॉ.रामचंद्र देखणे सदस्य 
१३) | डॉ.रविद्र शोभणे सदस्य 
१४) | afl. योगेंद्र ठाकूर सदस्य 
१५) । श्री. प्रसाद कुलकर्णी सदस्य 
१६) । श्री.प्रकाश खांडगे सदस्य 
१७) प्रा.एल.बी.पाटील सदस्य 
१८) । श्री.पुष्पराज गावंडे सदस्य 
१९) श्री.वेलास सिदगीकर सदस्य 
२०) प्रा. Waly Garda पाटील सदस्य 
२१) डॉ.आनंद पाटील सदस्य 
२२) | प्रा. शामराव पाटील सदस्य 
२३) | श्री.दिनेश आवटी सदस्य 
२४  । श्री.धनंजय गुडसुरकर सदस्य 
२५) | att. नवनाथ गोरे सदस्य 
26) | axes बेडकीहाळ सदस्य 
२७ | WT. रंगनाथ पठारे सदस्य 
२८) श्री. उत्तम कांबळे सदस्य 
२९) | att. विनोद शिरसाठ सदस्य 
३० | डॉ. संतोष खेडलेकर सदस्य 


२. या मंडळावरील अशासकीय अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.प्रवास- 
१०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दिनांक ०३ मार्च, २०१० मधील तरतूदीनुसार प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता तसेच वित्त 
विभाग शासन निर्णय क्र.बेठक-२०१२/प्र.क्र.१/सेवा-५, दिनांक २४ मे, 2092 मधील तरतूदीनुसार बैठक भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. 

र सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५२४१११५४७४४३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Milind Bhagwan 


Milind Gawade y 
DN: CN = Milind Bhagwan 
B h agwan का यात OU 
Gawade Date: 2024.08.27 14:51:47 +0530 
(मि.भ.गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सासंमं-२०२०/प्र.क्र.६४/भाषा-३ 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

मा.सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
समिती प्रमुख, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा.विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई, 
मा. सर्व सन्माननिय विधानसभा / विधानपरिषद व संसद सदस्य महाराष्ट्र राज्य, 

मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 

. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई-४०००३२, 
. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप ळोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई, नागपूर, 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई, नागपूर, 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

. वित्त विभाग (व्यय-४ / सेवा ५ / विनियम), मंत्रालय, मुंबई, 

. अध्यक्ष / सचिव महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

. मंडळाचे अध्यक्ष व सर्व सदस्य (सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, 


यांचेमार्फत), 


. अध्यक्ष / सचिव, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय, बांद्रा, मुंबई 

. संचालक / प्रशासकीय अधिकारी, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई, 

. सर्व अवर सचिव /सर्व कक्ष अधिकारी, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२५. 


निवड नस्ती (भाषा-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


